आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ संवंर्गामधील पदे 
तात्पुरत्या स्वरूपात निम्न श्रेणीत अवनत करून 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२५१८/प्र.क्र.१०९/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०१९ 


शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (४) मधील तरतुदीनूसार बदली 


करण्यास सक्षम प्रधिका-याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद आदिवासी विकास सेवेतील वरिष्ठ 


संवर्गातील पदे तात्पुरत्या स्वरूपात निम्न श्रेणीत अवनत करून बदल्या करण्यात येत आहे. 


अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीमधील वर्ग-१ संवर्गातील रिक्‍त पदे भरण्यासाठी सह 


आयुक्‍त (वेतन श्रेणी 85-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गाचे पद उप आयुक्‍त/ उप संचालक/ प्रकल्प 


अधिकारी (श्रेणी-१) (वेतन श्रेणी 85-२३ : ६७७००-२०८७००) संवर्गात अवनत करून तसेच उप 


संचाळक हे पद (वेतन श्रेणी 5-२३ : ६७७००-२०८७००) या संवर्गातील रिक्‍त पदे सहायक आयुक्‍त 


/वरिष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी -२) (वेतन श्रेणी S-2o : ५६१००-१७७५००) या 


संवर्गात अवनत करून खालीळ Tee दर्शविल्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर 


स्तंभ क्र.(४) मध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


a.) अधिकाऱ्याचे नाव | पदनाम वसद्या कार्यरत |  बदलीनंतरची शेरा 

क्र. असलेले ठिकाण पदस्थापना 

हि २ 3 fF lk षु 

। श्री.डी.जे.पावरा | ST संचालक, | सह आयुक्त, | सह आयुक्‍त पद S-23 
अनुसूचित जमाती | अनुसूचित जमाती | वेतन श्रेणीत अवनत 
प्रमाणपत्र तपासणी | प्रमाणपत्र तपासणी | करून रिक्‍त पदावर. 
समिती, औरंगाबाद | समिती, औरंगाबाद 

2  श्री.रामचंद्र उप संचालक, | सह आयुक्त, | सह आयुक्त पद S-23 

सोनकवडे अनुसूचित जमाती । अनुसूचित जमाती । वेतन श्रेणीत अवनत 

प्रमाणपत्र तपासणी | प्रमाणपत्र तपासणी | करून रिक्‍त पदावर 
समिती, नाशिक ।समिती, पुणे विनंतीने बदली. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२५१८/प्र.क्र.१०९/का.१५ 


३ | श्री.गजानन फुंडे | प्रकल्प अधिकारी, | उप संचालक, | उप संचालक पद 85-२० 
एकात्मिक अनुसूचित जमाती | वेतन श्रेणीत अवनत 
आदिवासी विकास | प्रमाणपत्र तपासणी | करून श्री.सोनकवडे 
प्रकल्प, औरंगाबाद | समिती, नाशिक यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर. 


३. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे, तसेच सदर 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी केंव्हा कार्यमुक्त करण्यात आले व ते सदर पदावर 
कोणत्या दिनांकास रुजु AS याबाबतची माहिती शासनास त्वरित कळविण्यात यावी. 
४. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय कोणतीही रजा मंजुर करण्यात येऊ 
नये.तसेच म.ना.से.(र॒जा) नियम १९८१ मधीळ नियम ३० (सी) अन्वये सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही 
प्रकारचे र॒जा अर्ज मूळ कार्यालयाने स्विकारु नये. असे अर्ज मूळ कार्यालयास प्राप्त झाल्यास ते 
संबंधित अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने पोच करावेत. मूळ कार्यालयाने सदर अर्ज 
शासनास पाठविल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही. 
५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सदर कृती म.ना.से. (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्याने सदर बाब गैरवर्तणूक समजून संबंधित 
अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
६. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०१५५७१५१५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GOVIND MAHADEO ८5 
MAINKAR Wr 


(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मंत्री (आ.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (आ.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 


Cc A A Oo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२५१८/प्र.क्र.१०९/का.१५ 


५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर, 

७. सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या, 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नागपूर / गडचिरोली /नंदुरबार. 
१३. सर्व उप सचिव / अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१५. सर्व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. संबंधित अधिकारी, 

१७. निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


